पुणे व नागपूर जिल्ह्यातील शहरी विधानसभा 
मतदारसंघाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(२)/१७/निवडणूक, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्राळय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १)शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: ईएसटी-१००६/प्र.क्र.३७९/०६/३३,दि.५.६.२००७ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२ (२)/१७/निवडणूक, दिनांक १३.०३.२०२४ 


शासन निर्णय:- 


सर्व राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांमध्ये निवडणुका व मतदार याद्या विषयक सर्व 
कामासाठी कर्मचाऱ्यांचा समान आकृतिबंध असण्यासंदर्भात भारत निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या समितीच्या 
शिफारशींना अनुसरुन खाली नमूद केलेल्या जिल्हयातील मतदार संघ कार्यालयासाठी वरील संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये निर्माण केलेल्या पदांपैकी खाली नमूद केलेल्या २४ पदांना वरील संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही सर्व २४ पदे दिनांक 
०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


जिल्हयाचे मतदारसंघाचे नांव निर्माण करण्यात आलेली पदे 
नांव 


नायब तहसिलदार | लिपिक-टंकलेखक | शिपाई 


पुणे २४६-बोपोडी 
२४७-शिवाजीनगर 
२४८-पर्वती 
२५०-भवानीपेठ 
२५१-पुणे कंटोनमेट 
नागपूर । १३३-नागपूर उत्तर 
१३४-नागपूर पूर्व 
१३५-नागपूर दक्षिण 
१३६-नागपूर मध्य 
१३७-नागपूर पश्चिम 
एकूण ft 
एकूण २४ पदे 


वन. ज्र -O} न, -O} -O| -O} -O]|] डी 
OO; OO}; O}; -O}] —O]}] -O} -O| -O} Oo] -—O 


-O 
0 
9८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(२)/१७/निवडणूक 


२. ही मुदतवाढ सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता रिक्‍त असल्याने व्यपगत झालेल्या पदांना लागू 
राहणार नाही. 


३. या पदांकरिता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-२, २०१५-निवडणुका, १०२-निवडणूक अधिकारी, (००) 
(०१)निवडणूक अधिकारी, ०१ वेतन - संगणक संकेतांक २०१५००१२, या लेखाशीर्षाखाळील चालू आर्थिक वर्षातील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१९१९१७१९५७५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


M A N O H A R ADI ATOM EPA 


-4c0810e9c94cf92d42a36d93c8f7b6ac18542cl ee758c9cfd 
rashtra, 


2.5.4.20८ 
dcea906d9cf544, postalCode=400032, st=Maha 

RA M C H A N D RA PA R KA R serialNumber=FB436883433 16856COF7E793462127AA87FCE45724E 
87929C6889798CD7D2C62, cn=MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
Date: 2024.09.19 17:20:47 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 

) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखाकोष भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई, 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग, व्यय-४/अर्थसंकल्प-१३/अर्थसंकल्प-१९/आ.पु.क., 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई (२ प्रती), 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशा-३ (१४-आ), 

११) निवड नस्ती/ निवडणूक शाखा, साप्रवि. 


nN SG & 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


